राजीनाम्याबाबत.. 
डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने, स्त्रीरोग व 
प्रसुतीतज्ञ, गट-अ. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.राकावि-२०२०/प्र.क्र.१५६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००००१. 
दिनांक: १६ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
क्र.मुकाअ/म.रा.का.वि.सो./डॉ.रायमाने/सत्रीरीग व प्र.तज्ञ/गट-अ/राजीनामा/का.क्र.१/ 
४४४६-४८/२०२०, दि.०८ मे, २०२०. 


प्रस्तावना:- 

डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने, स्त्रीरोग व प्रसुतीतज्ञ गट-अ यांनी दि.०७.०५.२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये त्यांचा राजीनामा सादर केला असून दि.०७.०६.२०१८ पासून राजीनामा मंजूर करण्याची 
विनंती केली आहे. 

डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-अ या पदावर शासन निर्णय क्र.वै.शि.व औ.द्र. विभाग क्र.राकायो-१७९२/९३१/ 
प्र.क्र.४३/राकावि-१, दि.१७.११.१९९२ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानुषंगाने ते दि.१.०४.१९९३ 
(म.पू) रोजी रा.का.वि.योजनेमध्ये रुजू झाले व त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.०६.०५.१९९५ (म.नं.) 
रोजी पूर्ण झाला. 

डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने यांना स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ञ गट-अ या पदावर दि.०४.०७.२००१ रोजी 
पदोन्नती मिळाली. त्यांची युनिसेफ येथे ११ महिन्याकरीता प्रतिनियुक्ती झाल्याने दि.०५.१०.२००४ रोजी 
त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. दि.२३.११.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द 
झाली तरीही ते योजनेमध्ये पुन्हा रुजू झाले नाहीत. पुन्हा प्रतिनियुक्‍्तीसाठी त्यांना दि.१५.०२.२००७ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली व दि.१५.०२.२००७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दि.२८.०२.२००७ 
रोजी त्यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात येईल असे स्पष्ट केले होते. डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने यांची 
प्रतिनियुक्ती दि.२८.०२.२००७ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर ते पुन्हा राज्य कामगार विमा योजनेमध्ये 
रुजू झाले नाहीत. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि.०२.१२.१९९७ मधील परि.२ (अ)(४) व (१०) नुसार 
डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने यांचा दि.०७.०६.२०१८ (म.नं.) पासून राजीनामा मंजूर करण्याबाबत निर्णय 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.राकावि-२०२०/प्र.क्र.१५६/सेवा-१ 


शासन निर्णय :- 

डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधीतील अनुपस्थितीचा कालावधी 
(दि.०१.१२.२००६ ते दि.२८.०२.२००७ आणि प्रतिनियुक्ती समाप्तीनंतर ते राजीनामा मंजूर 
करण्यापर्यंतचा अनुपस्थितीचा कालावधी (दि.०१.०३.२००७ ते दि.०६.०६.२०१८) हा सेवाखंड 
समजण्यात येत आहे. डॉ.क्रांती लक्ष्मण रायमाने यांचा राजीनामा दि.०७.०६.२०१८ (म.नं.) पासून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११५५२४९३४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S 0 n ta kke ay ON cena Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


Pp re mM a n a Nn d 2.5.4.20=248f3abd9 1 9bce9c4e68555abc7e46 


7b111¢53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939bab 


Dn yanes Dial oo ee ee 
Date: 2020.12.16 14:30:08 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक (प्रशासन / वैद्यकीय ), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

४. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रूग्णालय,औरंगाबाद, 

५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे मार्फत), 
८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती (सेवा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


